महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पाच/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सर पोचखानवाला 
मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील जुन्या पोळीस वसाहतीतील इमारत क्र. ४५, ४६, 
४७, ४८, ४९, ५०, ५१ व प२ यांचे “Structural Strengthening” आणि 
“Internal Repairs” करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 

विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९. 

8) शासन परिपत्रक, सा.बां.विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 

५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक पोआ/ 
अमुस-गृह/ कक्ष-८(१२)/ इमा.शा./ शा. ३६/ २०२१, दिनांक 
२९.०१.२०२१. 


ज्ञापन. 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील 
जुन्या पोळीस वसाहतीतील इमारत क्र. ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ व ५२ यांचे “Structural 
Strengthening ” आणि “Internal Repairs” करण्यासाठी रु.१३,४१,२५,४८३/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उप अभियंता, बांधकाम (सा.बां) उप विभाग क्र.१, वरळी, मुंबई, यांनी 
सन २०२०-२१ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक 
बांधकाम) विभाग, वरळी, मुंबई, आणि अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडल, मुंबई, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


३. तसेच, उक्त खर्चाचे अंदाजास मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रदेश, मुंबई, यांनी तांत्रिक सहमती प्रदान 
केली आहे आणि प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शिफारस केली आहे. 


QA ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पाच/पोळल-७. 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सर पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई, येथील जुन्या पोळीस वसाहतीतील इमारत क्र. ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ व ५२ यांचे 
“Structural Strengthening” आणि “internal Repairs” करण्यासाठी रु.१३,४१,२५,४८३/- (रुपये 
तेय कोटी एकेचाळीस लक्ष पंचवीस हजार वारु SV फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील 
अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक 
आहे. 


५. उक्तकामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) हहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) 
(२०५५००९७), २७-लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे शासन ज्ञापन, अनौपचारिक संदर्भ, सा.बां.विभाग, क्र.२१/इमा-२, दिनांक १५.०२.२०२१, 
अन्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी विचारविनिमय करुन आणि वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.३, अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करुन सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१६१३१५२१३१२९ असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 
Ve Nn ka te S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97156a5d281 2bad6725ca46fb2671d1 
M d h B h t da08208cfdd6677facOafdé6bf2, cn=Venkatesh Madhav 
Bhat 
a ) a V ) a oe 2021.02.16 13:21:08 +05'30' 
(व्य.मा.भट) 
शासनाचे उपसचिव. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रदेश, मुंबई. 
२) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२०/प्र.क्र.१५६/भाग-२/पाच/पोळल-७. 


कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


